लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूका-२०२४ च्या 
अनुषंगाने महानगरपालिकांमधील आयुक्त, 
अतिरिक्त आयुक्‍त व उपायुक्त संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेड क्रमांक : एमसीओ-२०२४/प्र.क्र.१२२/नवि-१४ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), चौथा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १९ मार्च, २०२४. 


Pat १. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२. भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र.४३७/६/॥॥---२/२०२४/५/5-॥, दि.१८.०३.२०२४. 


शासन आदेशा:- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.२ अन्वये लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूका-२०२४ च्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने 
महानगरपालिकांमधील आयुक्‍त, अतिरिक्‍त आयुकत व उपायुक्‍त या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या/ पदस्थापनेबाबत 
मार्गदर्शक सूचना/निकष निर्गमित केल्या असून, सदर मार्गदर्शक सूचना/निकषातील परिच्छेद क्र.६५॥) मधील 
तरतूदीनुसार तसेच, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार, महानगरपालिकांमधील आयुक्‍त, 
अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्‍त या पदावर कार्यरत खालील अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदली करण्यात 


येत असून, त्यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदे स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील:- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम 
चिजा २ 
1-६] . | श्री.निर्भय जेन, उप जिल्हाधिकारी संवर्ग (प्रतिनियुक्तीने - उपायुक्त, नागपूर महानगरपालिका) 
२. । श्री.रविंद्र Aad, उपायुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका. 
३. | श्री.अजय चारठाणकर, उपायुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका. 
४.  श्री.मिनीनाथ दंडवते, उपायुक्‍त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका. 


५. _  श्री.श्रीकांत पवार, राज्यकर सहायक आयुक्‍त संवर्ग (प्रतिनियुक्‍तीने-उपायुक्‍त, नाशिक महानगरपालिक) 
६. । श्री.लक्ष्मीकांत साताळकर, उपजिल्हाधिकारी संवर्ग (प्रतिनियुक्‍तीने-उपायुक्‍त, नाशिक महानगरपालिका) 
श्री.सौरभ जोशी, अतिरिक्‍त आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका. 

श्रीमती नंदा गायकवाड, उपायुक्त, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका. 

. | श्री.पंकज भ.पाटील, उपायुक्त, वसई-विरार महानगरपालिका. 

॥ १9६ | ०. | डॉ.विजय द्वासे, उपायुक्‍त, वसई-विरार महानगरपालिका. 

ते.) १. | श्री.तानाजी नरळे, उपायुक्त, वसई-विरार महानगरपालिका. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२४/प्र.क्र.१२२/नवि-१४ 


अ.क्र धिकाऱ्याचे नाव व पदनाम 
1१ | २ 
१२. | श्रीमती चारुशिला पंडीत, उपायुक्‍त, वसई-विरार महानगरपालिका. 
१३. | श्रीमती नयना ससाणे, उपायुक्‍त, वसई-विरार महानगरपालिका. 
श्रीमती सुजाता ढोले, उपायुक्त, वस्तु व सेवा कर (प्रतिनियुक्तीने - अतिरिक्‍त आयुक्त, नवी मुंबई 
महानगरपालिका.) 
श्री.बाळासाहेब राजळे, पशुधन विकास अधिकारी संवर्ग (प्रतिनियुक्‍तीने- उपायुक्त, नवी मुंबई 
महानगरपालिका. 
१६. | श्री.मनोज महाले, उप सचिव संवर्ग (प्रतिनियुक्‍तीने-उपायुक्‍्त, नवी मुंबई महानगरपालिका.) 
१७. । श्री.श्रीराम पवार, पशुधन विकास अधिकारी संवर्ग (प्रतिनियुक्‍तीने- उपायुक्‍त, नवी मुंबई महानगरपालिका.) 
श्री.रविकांत अडसूळ, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्ग (प्रतिनियुक्‍्तीने-अतिरिक्त आयुक्त, कोल्हापूर 
महानगरपालिका. 
१९. | alata जाधव, अवर सविव संवर्ग (प्रतिनियुक्‍तीने-अतिरिक्‍त आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका. 
२०. | श्रीमती शिल्पा दरेकर, उपायुक्‍त, कोल्हापूर महानगरपालिका. 
२१. | श्री.सुनिल पवार, आयुक्‍त, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका. 
श्री.राहुल रोकडे, गट विकास अधिकारी (प्रतिनियुक्‍तीने-उपायुक्त, सांगली-मिरज-कुपवाड 
महानगरपालिका.) 
२३. | श्री.पंडीत खंडू पाटील, उपायुक्त, सांगळी-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका. 
२४. | श्री.अशोक नाईकवाडे, अवर सचिव (प्रतिनियुक्‍तीने-उपायुक्‍त, उल्हासनगर महानगरपालिका) 
२५. | श्री.दिपक झिंझाड, उपायुक्‍त, भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका. 
२६. | Mater पाठारे, अतिरिक्त आयुक्‍त, अहमदनगर महानगरपालिका. 
२७. | श्री.सचिन बांगर, उपायुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका. 
२८. | श्री.अजित निकत, उपायुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका. 
श्री.पंजाब खानसोळे, wee विकास अधिकारी (प्रतिनियुक्‍तीने-उपायुकत, नांदेड-वाघाळा 


१४. 


१५. 


१८. 


२२. 


ळी महानगरपालिक) 
् श्रीमती पल्लवी शिरसाठ, मुख्याधिकारी, गट-अ (प्रतिनियुक्‍तीने- मुल्य निर्धारक व कर संकलन अधिकारी, 
व धुळे महानगरपालिका. 


३१. | श्रीमती मयुरा शिदेकर, उपायुक्‍त, लातूर महानगरपलिका. 
३२. | श्री.अशोक गराटे, उपायुक्त, चंद्रपूर महानगरपालिका. 
३३. | श्री.सचिन पवार, उपायुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका. 

३४. | श्री.गणेश शेटे, उपायुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका. 


२. सदरील आदेश तात्काळ अंमलात येतील. भारत निवडणूक आयोगाच्या दि.१८.०३.२०२४ च्या पत्रातील 
सूचनांनुसार सर्व अधिकाऱ्यांनी तात्काळ त्यांचा पदभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सुपुर्द करुन, कार्यमुक्त व्हावे व तसा 


अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२४/प्र.क्र.१२२/नवि-१४ 


डर 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून, त्याचा संकेताक २०२४०३१९१७२०२८०५२५ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by C PRIYANKA 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT 


DI 

DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f5f69a709a20ae44359c483F3e1bOd4 
450728d talCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNi 'SFDD77FA8877B50FD182206F763C590C30CE698809F79D3 


jlumber=5! 
7B145FD63E375059, cn=C PRIYANKA 
Date: 2024.03.19 17:52:49 +05'30' 


(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले) 
शासनाच्या उप सचिव 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

अपर मुख्य सचिव(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व संबंधित अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 
सर्व संबंधित विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक. 

सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

सर्व संबंधित आयुक्‍त तथा प्रशासक, महानगरपालिका. 

सर्व संबंधित अधिकारी. 


प्रतिलिपी, 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व सह / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
निवडनस्ती(नवि-१४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


